महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, गट-अ या 
पदावर सविस्तर नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१६/ प्र.क्र.२६२/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
दिनांक: ३१.०५.२०१८ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः क्र..जीएबी/२०१६/प्र.क्र.२६२/सेवा-२, दिनांक २४.५.२०१७ 


शासन निर्णय- 

वरील शासन निर्णयान्वये wel नमूद केलेल्या अभियंत्यांना या विभागात महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवेतील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, गट-अ या पदावर दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्त्या देण्यात आल्या असून, प्रथम वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. आता विशिष्ट 
परिस्थितीत सदर उमेदवारांचे प्रथम वर्षाचे प्रशिक्षण संपुष्टात आणून त्यांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी सविस्तर नियुक्ती देण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत 
अंमलात राहील. 


अ.क्र. सहायक अभियंता श्रेणी-१ | दि.१५.६.२०१७ च्या नियुक्तीचे ठिकाण 
यांचे नांव ( सर्वश्री) व जात अधिसूचनेतील 
प्रवर्ग तरतुदीनुसार वाटप 
करण्यात आलेला 
महसुली संवर्ग 
| Va प्रमोद यंबल नागपूर सा.बां.उप विभाग, वडसा 
Q । रामकृष्णलिबराज कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, 
गळधर सा.बां.विभाग क्र.२, ठाणे 
३ | Ucar सुदाम वायकर औरंगाबाद  ।सा.बां.विशेष प्रकल्प उप विभाग 
क्र.२, वाशी 
४ | सौरभ विजयकुमार नाशिक सा.बां.उप विभाग क्र.१, नंदूरबार 
होनमुटे (वि.मा.प्र) 
५ | वसंत परशुराम औरंगाबाद ।उप कार्यकारी अभियंता, 
झरीकर सा.बां.विभाग, भोकर 
६ | अजिक्य रावसाहेब औरंगाबाद ।उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग 
नवले प्रकल्प विभाग, जालना 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१६/ प्र.क्र.२६२/सेवा-२, दि.३१.०५.२०१८ 


अ.क्र. सहायक अभियंता श्रेणी-१ | दि.१५.६.२०१७ च्या नियुक्तीचे ठिकाण 
यांचे नांव ( सर्वश्री) व जात अधिसूचनेतील 
प्रवर्ग तरतुदीनुसार वाटप 
करण्यात आलेला 
महसुली संवर्ग 

७ ।रजतमधुकरराव नागपूर सा.बां.उप विभाग, सालेकसा 
अतकरे (इ.मा.व.) 

८  । संतोषकुमार सुरेठा कोकण-१ उप अभियंता तथा कार्यासन 
घोडके (अ.जा.) अधिकारी, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 

९ सचिन निवृत्ती तायडे अमरावती जि.प.(बां) उप विभाग, मलकापूर 
(इ.मा.व.) 

१०  । प्रेमसागर रामकिसन कोरे औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
( इ.मा.व.) विभाग क्र.२, लातुर 

| १ | सुरेश किन हटकर औरंगाबाद जि.प.(बां) उप विभाग, गेवराई 
(अ.जा) 

१२ श्रीमती 'त्रघ्तुजा प्रकाठा नागपूर सा.बां.उप विभाग, साकोली 
वंजारी (इ.मा.व.) 

१३ । श्रीमती अंकिता राजू पाटील नागपूर सा.बां.उप विभाग, सिदेवाही 
(अ.जा) 

१४ । विनोद मकरध्वज नवघरे औरंगाबाद सा.बां.उप विभाग, पालम 
(अ.जा) 

१५ | stadt विशाखा रविंद्र औरंगाबाद सा.बां.उप विभाग क्र.४, औरंगाबाद 
भदाने (इ.मा.व.) 

१६ | अमित किरण पाटील कोकण-१ जि.प.(बां) उप विभाग, दापोली 

१७ | तुषार बारकु महाजन नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग क्र.१, धूळे 
(इ.मा.व.) 
अपंग प्रवर्गातून 

२. प्रादेशिक विभागांतर्गत नियुक्‍ती दिलेल्या संबंधित अभियंत्यांना कळविण्यात येते को, त्यांनी 


नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न 


करता तात्काळ रुजू व्हावे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अभियंत्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही 


केली जाईल. 


3: 


जिल्हा परिषद यांना कळविण्यात येते की, सदर आदेझान्वये आपल्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक 


संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएबी २०१६/ प्र.क्र.२६२/सेवा-२, दि.३१.०५.२०१८ 


विभागात नियुक्‍ती दिलेले उक्त अभियंते तात्काळ हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत. 
जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३११२०७२९५८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arvind 
Jagannath 
Kamble 


(अ.ज.कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व जिल्हे) 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

६. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा/मुंबई 
हूं 
९ 


०८ AW AD -5 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 
. संबंधित सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ यांना , अधीक्षक अभियंता तथा सह संचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्यामार्फत 
१०.मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कार्यासन सेवा-१, सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१८.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


